स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या 
दि.०२.०१.२०१६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अंतिम 
ज्येष्ठता सूची व त्याबाबतच्या दि.१५.०७.२०१७ 
रोजीचे शासन शुद्धीपत्रक यामध्ये सुधारणा 
करण्याबाबतचे शुद्धीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता २०१५/प्र.क्र.५८/आस्था-१, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक- २०.११.२०१८. 


वाचा- १) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.ज्येष्ठता २०१५/प्र.क्र.५४८/आस्था-१, 
दि.०२.०१.२०१६. 
२) शासन शुद्धीपत्रक क्र. सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.ज्येष्ठता २०१५/प्र.क्र.५८/आस्था-१, 
दि.१५.०७.२०१७. 


शुद्धीपत्रक- 

क्षेत्रीय कार्यालयांकडून प्राप्त माहितीनुसार संदर्भाधीन १ येथील दि.०२.०१.२०१६ रोजीच्या 
शासन परिपत्रकान्वये स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाची दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१४ 
या कालावधीतील अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर परिपत्रकान्वये ज्येष्ठता 
सूचीतील समावेडानाबाबतचे नियमाधीन निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत. तद्‌नंतर सदर ज्येष्ठता 
सूचीच्या अनुषंगाने प्राप्त आक्षेप / निवेदने यांची छाननी करुन क्षेत्रीय कार्यालयांकडून प्राप्त माहितीच्या 
आधारे दि.१५.०७.२०१७ रोजी शासन शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. 


2. तथापि, अद्यापही उपरोक्त ज्येष्ठतासूची व संबंधित शासन श्नुद्धीपत्रकाच्या अनुषंगाने आक्षेप 
व निवेदने प्राप्त होत आहेत. ज्यामध्ये जन्मतारीख, नियुक्तीचा दिनांक यांमध्ये सुधारणा करणे, पर्यायाने 
ज्येष्ठताक्रमांक व मानीव दिनांक सुधारीत स्वरुपात देणे, अन्य अनुषंगिक बाबींची (जसे की- 
प्रकल्पग्रस्त, अपंग इ.) नोंद घेणे इ. बाबींचा अंतर्भाव आहे. तसेच अंतिम ज्येष्ठतासूचीमध्ये नव्याने नाव 
समाविष्ट करणेबाबतही प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. 


३. वरीलनुसार शासनास प्राप्त झालेल्या आक्षेप / निवेदनांचा व त्यासोबतच्या पुराव्याच्या 
कागदपत्रांचा, क्षेत्रीय कार्यालये / सा.बां.परिमंडळाकडून प्राप्त कागदपत्रे, माहिती यांचा विचार करुन 
संदर्भाधीन ज्येष्ठतासूची व शासन शुद्धीपत्रक यामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे शुद्धीपत्रक सोबतच्या 
परिशिष्टान्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०१५/प्र.क्र.५८/आस्था-१ 


४. सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८११२०१२२४१३२७१८ असा आहे. 
सदरहू आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहेत. 


५. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Vikram Nivrutti 
Dhamal 


(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) सर्व मुख्य अभियंते (स्था), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य 
२) सर्व अधीक्षक अभियंते (स्था), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य 


- यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहू शासन परिपत्रक आपल्या अधिपत्याखालील 
सर्व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावे. 
३) प्रधान सचिव, सा.बां.वि, मंत्रालय, मुंबई. 
४) कक्ष अधिकारी, आस्था-३, सेवा-२ व संगणक कक्ष, सा.बां.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
५) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाच्या दिनांक ०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१४ या कालावधीच्या व दि.०२.०१.२०१६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीमधीलळ तसेच 
दि.१५.०७.२०१७ रोजीच्या शासन शुद्धीपत्रकातीळ सेवातपशीलामध्ये दुरुस्ती / सुधारणा करण्याबाबतच्या दि.२०.११.२०१८ रोजीच्या शुद्धीपत्रकासोबतचे परिशिष्ट 


अ.क्र. । ज्येष्ठ नाव व जात प्रवर्ग | शेक्षणिक | जन्म दिनांक । निम्न स्था.अ.स. हुताकारी  । ज्येष्ठ aa 
क्रमांक / अर्हता संवर्गातील पदावर नियुक्‍ती | परीक्षा दिनांक 
सुधारीत नियुक्‍ती दिनांक | / समावेशन उत्तीर्ण / सूट 
ज्येष्ठता व आस्थापना 
क्रमांक प्रकार 
| ९ | २ 3 v ष्‌ द्‌ | ७ | ८ ९ शिंक त्ता 
१. |२४७२-अ | श्री. योगेश सुधाकर | बांधकाम । दि.१५.१२.१९८२ | सरळसेवा दि.१२.०५.२००८ । उत्तीर्ण ०८.०६.२०१४ | ज्येष्ठतासूचीमध्ये अ.क्र. २४७२-अ येथे नव्याने 
कुलकर्णी, खुला । पर्यवेक्षक समावेश करण्यात येत आहे. 
२. | २२४१-अ | श्री.प्रविण लक्ष्मण | बांधकाम | दि.०८.११.१९९२ | सरळसेवा दि.२२.०५.२०१२ wa २२.०५.२०१२ । ज्येष्ठतासूचीमध्ये अ.क्र. २२४१-अ येथे नव्याने 
पोपळे, इ.मा.ब., | पर्यवेक्षक समावेश करण्यात येत आहे. 
प्रकल्पग्रस्त 
३. ।२५०४-अ | श्री.केशव मसू बांधकाम । दि.३१.०५.१९८१ | सरळसेवा दि.१२.०९.२००८ ४. 1 ०८.०६.२०१४ | ज्येष्ठतासूचीमध्ये अ.क्र. २५०४-अ येथे नव्याने 
तावरे, अ.जा. पर्यवेक्षक समावेश करण्यात येत आहे. 
४. ।२४००-अ | श्री.सोमेश उमाकांत | डी.सो.ई. | दि.१३.६.१९८९ | सरळसेवा दि.१४.०६.२०१३ | SAT १४.०६.२०१३ | ज्येष्ठतासूचीमध्ये अ.क्र. २४००-अ येथे नव्याने 
बिलगुंदे, समावेश करण्यात येत आहे. 
खुला, भूकंपग्रस्त 
५. ।२४३८-अ | श्री.मिलिद अनुरेखक | दि.०९.१२.१९७१ | अनुरेखक, दि.२४.०७.२०१३ | SAT २४.०७.२०१३ । ज्येष्ठतासूचीमध्ये अ.क्र. २४३८-अ येथे नव्याने 
मालगुंडकर, १४.०६.१९९३, समावेश करण्यात येत आहे. 
SAL. नियमित 
६. | २४३८-ब | श्री. अनुरेखक | दि.१३.०९.१९७४ | अनुरेखक, दि.२४.०७.२०१३ aa २४.०७.२०१३ | ज्येष्ठतासूचीमध्ये अ.क्र. २४३८-ब येथे नव्याने 
श.मयेकर, इ.मा.ब., २२.०५.२००१, समावेश करण्यात येत आहे. 
अनुकंपा नियमित 
७. ।२०८७-अ | ae fears. | दि.१६.१०.१९६८ | सरळसेवा दि.०९.०३.२००९ ०९.०३.२००९ | क्षेत्रीय कार्यालयाकडून उपलब्ध कागदपत्रांवरुन 
सि.भोगावडे, श्री.भोगाबडे यांच्या नियुक्‍ती दिनांकामध्ये 
माजी सैनिक दि.०९.०३.२००९ अशी सुधारणा करुन, त्यांना 


Woda मानीव दिनांक, दि. ०९.०३.२००९ 


व ज्येष्ठता क्रमांक २०८७-अ देण्यात येत 
आहे. सबब, त्यांची दि.१५.०७.२०१७ रोजीच्या 
शुद्धीपत्रकातील ९८ क्रमांकावरील नोंद 
वगळण्यात येत आहे. 


८. |२१३५ श्री. अनुप डि.स दि.२८.१०. १९६४ | सरळसेवा दि.२८.१०.२००९ | सुट २८.१०.२००९ | ज्येष्ठतासूचीमधोल ज्येष्ठता क्रमांक २१३५ येथे 
पाटील, इ.मा.ब., अपंग (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 
अपंग (अस्थिव्यंग) 

९, |२०८७-अ | श्री.नितिनकुमार । feats. | दि.०६.०३.१९७० | सरळसेवा दि.०९.०३.२००९ - ०९.०३.२००९ | क्षेत्रीय कार्यालयाकडून उपलब्ध कागदपत्रांवरुन 
आ.गवळे, श्री.गवळे यांच्या जन्म दिनांकाच्या नोंदीमध्ये 
अ.जा. दि.०६.०३.१९७० ऐवजी दि.०३.०६.१९७० अशी 

दुरुस्ती व नियुक्‍तीच्या दिनांकामध्ये ०३.०९.२००९ 
ऐबजी ०९.०३.२००९ अशी दुरुस्ती करण्यात येत 
आहे. सबब, श्री.गवळे यांना ज्येष्ठतेचा मानीव 
दिनांक, दि. ०९.०३.२००९ व ज्येष्ठता क्रमांक 
२०८७-ब देण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने त्यांची 
दि.०२.०१.२०१६ च्या परिपत्रकातील अ.क्र.२१३१ 
येथील नोंद वगळण्यात येत आहे. 

१० ।२०५८-अ | श्रीम. स्मिता वास्तुशास्त्र । दि.३०.०६.१९८० | सरळसेवा दि.०६.०१.२००९ | उत्तीर्ण ०६.०१.२००९ | क्षेत्रीय कार्यालयाकडून उपलब्ध कागदपत्रांबरुन 
म.नागरे, आरेखक श्रीम. नागरे यांच्या प्रथम नियुक्‍तीच्या दिनांकामध्ये 
भ.ज.-ड दि. ०१.०६.२००९ ऐवजी दि.०६.०१.२००९ असा 

बदल करण्यात येत आहे. त्यानुसार श्रीम.नागरे 
यांना ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक ०६.०१.२००९ 
ब ज्येष्ठतेचा क्रमांक २०५८-अ असा देण्यात 
येत आहे. पर्यायाने त्यांची दि.०२.०१.२०१६ 
रोजीच्या ज्येष्ठता सूचीमधील क्रमांक २१०५ येथील 
नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 

११. FROGS श्री.शामकुमार भटु । दि.०६.०१.१९७४ | सरळसेवा दि.०६.०१.२००९ । उत्तीर्ण ०६.०१.२००९ | क्षेत्रीय कार्यालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार 
बोरसे श्री.एस.पी.बोरसे ऐवजी श्री. एस.बी.बोरसे असा 
(श्री.एस.बी.बोरसे), नावात बदल करण्यात येत आहे व नियुक्‍ती 
Sa. दिनांकामध्ये 02.6. 2008 ऐवजी दि.०६.०१.२००९ 


असा बदल करुन शासन शुद्धीपत्रक 
दि.१५.०७.२०१७ मधील नोंद रद्द करुन त्यांना 
२०५८ असा ज्येष्ठता क्रमांक व 
दि.०६.०१९.२००९ असा ज्येष्ठतेचा मानीव 
दिनांक देण्यात येत आहे. 


१८७५-अ 


श्री.एस जी.धुतुरे , 
अ.जा., प्रकल्पग्रस्त 


दि.०५.०६.१९७२ 


सरळसेवा 


दि.०२.०२.२०१० 


- 


०१.०९.२०१८ 


क्षेत्रीय स्तरावरुन प्राप्त कागदपत्रे, सर्वाच् 
न्यायालयाने न्यायालयीन प्रकरण ११३६५/२०१० 
बाबत दि.०७.०३.२०१२ रोजी दिलेला न्यायनिर्णय 
व कार्या.सेवा-३, सा.बां.वि. यांच्या अभिप्रायांनुसार 
श्री. धुतुरे यांची दि.०२.०१.२०१६ रोजीच्या 
ज्येष्ठतासूचीतील अ.क्र.२१५१ येथील नोंद बगळून 
त्यांना ज्येष्ठता क्र. १८७५-अ व ज्येष्ठतेचा मानीव 
दिनांक ०१.०९.२००८ असा देण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांच्या सेवाविषयक तपशीलामध्ये “अ.जा., 
प्रकल्पग्रस्त” अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


१३ 


१८७५-ब 


श्री.आर.एस.कड, 
इ.मा.ब., 
प्रकल्पग्रस्त 


| 


दि.०२.०५.१९७५ 


सरळसेवा 


दि.११.०२.२०१० 


उत्तीर्ण 


०१.०९.२०१८ 


क्षेत्रीय स्तरावरुन प्राप्त कागदपत्रे, सर्वाच्च 
न्यायालयाने न्यायालयीन प्रकरण ११३६५/२०१० 
बाबत दि.०७.०३.२०१२ रोजी दिलेला न्यायनिर्णय 
व कार्या.सेवा-३, सा.बां.वि. यांच्या अभिप्रायांनुसार 
श्री. कड यांची दि.०२.०१.२०१६ रोजीच्या 
ज्येष्ठतासूचीतील अ.क्र.२१५२ येथील नोंद वगळून 
त्यांना ज्येष्ठता क्र. १८७५-ब व ज्येष्ठतेचा मानीव 
दिनांक ०१.०९.२००८ असा देण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांच्या सेबाविषयक तपशीलामध्ये “इ.मा.व, 


प्रकल्पग्रस्त” अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Vikram Nivrutti Dhamal 


Vikram Nivrutti Sc 


5.4.20=68e604684d5ae3908b43f3994a5d621ae70aea8 
23677742131 dbe7e69348f43 


D ) h | erialNumber=10d36944a4b86eab5 16b1b70183709c5fb 
] a m a 570cfdf5a5275Sadfef5 1ed380b836, cn=Vikram Nivrutti 
Dhamal 
Date: 2018.11.20 12:36:05 +05'30 


( fa. नि. ढमाळ ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


